मा.ळोकसभा सदस्यांसाठी स्थापन करण्यात 
येणा-या माहिती केंद्रासाठी समन्वय अधिकारी 
(Nodal Officer) Frat करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- ०५२०/प्र.क्र.१८/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना :- 


मा.संसद सदस्यांसाठी माहिती केंद्र स्थापन करण्याची बाब लोकसभा सचिवालयाच्या कार्यवाहीत 
असून, कोणतीही अकल्पीत परिस्थिती अचानकपणे उद्धवल्यास लोकसभा सचिवालय राज्याच्या समन्वय 
अधिका-यांशी (Nodal 0109) संपर्क करुन मा. संसद सदस्यांना त्यासंदर्भात सूचित करता येऊ शकेल. 
याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यासाठी एका समन्वय अधिका-याची (Nodal Officer) नेमणूक करण्यात यावी असे 
लोकसभा सचिवालयाने शासनास कळविले आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या उक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
महाराष्ट्र राज्याचा एक समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

लोकसभा सचिवालयाने कळविल्यानुसार, मा.संसद सदस्यांसाठी लोकसभा सचिवालयाकडून 
स्थापन करावयाच्या माहिती केंद्रासाठी (Information Centre), कोणतीही अकल्पीत परिस्थिती अचानकपणे 
उद्भवल्यास लोकसभा सचिवालयास राज्याशी संपर्क करण्यासाठी संचालक BMA), आपत्ती व्यवस्थापन 
प्रभाग, मंत्राळय,मुंबई यांची महाराष्ट्र राज्याचा समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून नेमणूक करण्यात 
येत आहे. 


समन्वय अधिकारी यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे: 


समन्वय अधिकारी :- संचालक (SIT), आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग 

पत्ता :- आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग,मुख्य इमारत,१ ला मजला,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दूरध्वनी क्रमांक :- 0२२-२२०२६८६८/०२२-२२०२६७१२ 

ई-मेल पत्ता :- director.dm@maharashtra.gov.in 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०११६१८५७४८१५ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sarfare Ramesh 
Sakharam 


(र. स. सरफरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- ०५२०/प्र.क्र.१८/पाच 


ng 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


3. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 


one 6 © 


सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 

संचालक ( HAT), आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 

उप सचिव, मा.मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, संसदीय कार्य यांचे स्वीय सहायक, संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अवर सचिव/सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


